अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ ठाणे 
व तांत्रिक कक्ष जल आराखडा, ठाणे या 
कार्यालयातील नियत व रूपांतरीत अस्थायी 
पदांना दि. ०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः :आस्था २०१८/(प्र.क्र. ४२० /२०१८)/सिं.व्य.'महसूल) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: २३ ऑक्टोबर, २०१८ 


संदर्भ :- १) क्र आस्था -२०१८ /(प्र.क्र. १८६/२०१८) RIT (म) दि. १३.०४.२०१८ 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मुंबई यांचे दि. १०.१०.२०१८ रोजीचे पत्र क्र. 
मु.अ./ जसंविकोप्र/ आ.७ (६)/ ४११० चे पत्र. 
३) वित्त विभागाचा दिनांक ०७.०९.२०१८ रोजीचा झासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/ 
प्र.क्र. ८/१६/ आपुक. 


शासन निर्णय- 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ ठाणे व तांत्रिक कक्ष जल आराखडा, ठाणे या 


कार्यालयातील नियत व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४९ पदांना सदर पदे विभागाच्या मंजूर 


आकृतीबंधाच्या मर्यादेत असल्याचे व सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत या अटीस अधिन 


राहून दि. १.१०.२०१८ ते दि. २८.०२.२०१९ पर्यंत सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ”नुसार मुदतवाढ 


देण्यात येत आहे. 


२. याबाबत होणारा खर्च सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या संबंधित 


लेखार्शीषाखाली खर्ची टाकावा व त्यामधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/ प्र.क्र. ८/१६/ आपुक, 


दि ०७.०९.२०१८ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त 


सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई , यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः :आस्था २०१८/(प्र.क्र. ४२० /२०१८)/सिं.व्य.'महसूल) 


ह. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१०२३१२४५५५९६२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Jagannath 


Sanjay Jagannath s 


DN: CN = Sanjay Jagannath Savane, C 


S avane = IN, S = Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, OU = 
Water Resources Department 
Date: 2018.10.23 12:53:00 +05'30' 


( सं.ज.सवने ) 
कार्यासन अधिकारी 


सहपत्र:- परिशिष्ट-“अ” व १ ते २ विवरणपत्रे 

प्रत, 

१. वित्त विभाग(वि.सु-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

२. वित्त विभाग,(व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

३. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 

४. कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

५. कोषागार अधिकारी ,पालघर 

६. आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
७. सि.व्य. (महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः :आस्था २०१८/(प्र.क्र. ४२० /२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 


शासन निर्णय क्र.आस्था-२०१८/(प्र.क्र. ४२०/२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) दिनांक: २३ ऑक्टोबर, २०१८ 


चे सहपत्र 
परिशिष्ट “अ 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे व त्यांच्या अधिनस्त १ विभागीय कार्यालयातील 
नियत व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि.१.१०.२०१८ ते दि. २८.०२.२०१९ 


साठी मुदतवाढ 
अ.क्र | कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी | रुपांतरीत अस्थायी मुख्य Saris व उपलेखा शीर्ष 
आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील 
मुदतवाढ मंजूर | मुदतवाढ मंजूर 
पदांची संख्या पदांची संख्या 
za र ? & ५ 
१ अधीक्षक ३१ षि ० 
अभियंता, ठाणे | विवरणपत्र-१ मागणी क्र आय ३ 
पाटबंधारे मंडळ, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे ८० 
ठाणे सर्वसाधारण ००१ संचालन व प्रशासन (०४) 
(५)व्यवस्थापन आस्थापना(१) - कार्यकारी (०४) 
(०१), अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे 
मंडळ, ठाणे योजनेत्तर (२७०१ ४१९९) 
२ तांत्रिक कक्ष १८ षि मागणी क्र आय ५ 
— ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे ८० 
कलह SNTRAST ss सर्वसाधारण १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील किंवा 
ठाणे इतर उपक्रमातील गुंतवणा ०४ वेतनावरील 
खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान कोकण 
पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे ४७०१ आय 
१८९ 
एकूण ४९ po 


Sanjay Jagannath 


Savane 


Digitally signed by Sanjay Jagannath Savane 
DN: CN = Sanjay Jagannath Savane, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 

Date: 2018.10.23 12:53:21 +05'30' 


(सं.ज.सवने) 
कार्यासन अधिकारी. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Com3/EC3/Thane/1 
wp 


विवरण UA क्र. 2 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत वर्ष दि. १.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ 
मंडळाचे नांव :- अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 


पुधारीत आकृतीबंधानुसार पदसंख्या | कार्यरत पदसंख्या व मंजुरी निर्मिती 


दि.१/८/२००८ 
। प्रमाणे कागदपत्रे 


- 
- | 


- - 
- - 


- 
- 


wo 
wo 


"0... i (l(a 
ल्ला: ०० ळकत धा आळा काळ 


re [ie [9 ४ 91 
ce ea 
केक [शश ४ 
का 5 कजाचा याचा कायाचा वा 
(a [9 शर [७२ 
eee ps 
(a [४ शर [७२ 
pe [eee [शर 
a स्क्लक 
aa ee ye a ee ee ee पत. | 
et शश 9 
i 
(ea Ec धक कळ्या आड 5 वा एकक 


E 
; ; 


aw] «K 
aw | XK 


1/1 


विवरणपत्र क्र. २ 
नियत अस्थायी आस्थापना. 
कार्यालयाचे नांव :- ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 
दि. २८.०२.२०१९ 
मुदतवाढीकरिता मंजूर 
केलेली पदे 


२_| सहाय्यक अधीक्षक अभयंता | ९१ | १ | ०१ | ९ 


३ अधक्ष | १ | १ | १ Tt 
7 Pama [eT 

५ मलिक [शश] र ९ 
Sc ९ 
४ ल्हबकआरेषक [९ शर 9 
८ ्कत्रेणलबलेक || शे ७९ 
viet | tr ७ 


»“«० । .”० | rw|lnw|w A|w 
NIL NWT .”० । w|wo AU! Ww 


ww 
wo 


ह a ७. 
Saw ee आ. पा. 
| oe 
व... | ee 
OS a a |. "6. ..__९ 
ee ee ee 0. 
कळ डक ळा. 

विळा ळा क क, 
एक .____. 0. 


>” | /ही NI .»“० 


Com3/EC3/Thane/Sheet2 
vp 1 


